उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा या 
संगर्वातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक 
बदल्यांसंदर्भात. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ-१०२०/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ जुले, २०२० 


शासन आदेश - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील नियम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या WITHA मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद क्रीडा व युवक सेवा 
संचालयनालयाच्या आस्थापनेवरील उपसंचालक,क्रीडा व युवक सेवा या संगर्वातील अधिकाऱ्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक - ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
tae 2 3 1 ४ 
शि श्रीमती प्रतिभा देशामुख उपसंचालक, Hist व | रिक्‍त पदी बदलीने 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, | युवक सेवा, लातूर विभाग, 
अमरावती विभाग, अमरावती लातूर 


२. आयुक्त, HIST व युवक सेवा, पुणे यांनी उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाळ शासनास 
सादर करावा. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७२९१८२७४७६८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
APPASING 
RAMSING RAJPUT 
(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ-१०२०/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे-२ 


प्रत माहितीसाठी, 
३. मा. मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी 
५. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
६.कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -१/३). 
७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


